सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता तुरुंगातील 
सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या 
योजनेंतर्गत राज्यातील कारागृहांकरीता 
सी.सी.टी.व्ही. (०.0.1./.) कॅमेरे व > -Ray 
Body Scanner उपकरणे खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १०२३/प्र.क्र. १४८ /तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: 93 नोव्हेंबर,२०२३. 


वाचा- 


Ws 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र इप्र/मेंन्टेनंन्स/२०२३-२४/पुरवणी मागणी/१०७६६/२०२३ कक्ष ६(१, दिनांक 
१.११.२०२३, क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/९८३३/२०२३-२४/कक्ष-६ (09) पुणे, 
दिनांक २१.९.२०२३, क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/१०५२१/२०२३-२४/क- 
६(0१)पुणे, दिनांक २५.१०.२०२३, क्र.इप्रवि/मेन्टेंनन्स/सुरक्षा उपकरणे/१०८४९/२०२३- 
२४/क-६ (०१) पुणे, दिनांक ०३.११.२०२३, क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा 
उपकरणे/१०८५४/२०२३-२४/क-६, ०१, पुणे, दिनांक ३.११.२०२३, क्र. 
इप्रवि/मेन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/१०९६२/२०२३-२४/क-६,०१, पुणे, दिनांक 
७.११.२०२३ व क्र. इप्रवि/मेन्टेंनन्स/सुरक्षा उपकरणे/१०११९/२०२३-२४/क-६ (०१) 
पुणे, दिनांक ९.१०.२०२३ रोजीची पत्रे. 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 


दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५, 


_ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 


॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६, 


. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, दिनांक ९.१.२०१७. 
. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 


दिनांक २४.८. २०१७, 


. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमीनळ जनहित याचिका क्र.९/२०१७ मध्ये मा. 


न्यायालयाचे दिनांक १०.४.२०२३ चे आदेशा. 


. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम०५२२/प्र.क्र.७२/तुरुंग, दिनांक १.६.२०२३. 
. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे दिनांक १०.११.२०२३ रोजीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १०२३/प्र.क्र. १४८ /तुरुंग-२ 


प्रस्तावना- 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी जनहित याचिका क्र.०९/२०१७ 
मध्ये मा. न्यायालयाने राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सी.सी.टी.व्ही.(0.0.1.४.) कॅमेरे 
बसविण्यावर जास्त भर दिलेला आहे. त्यानुषंगाने तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण 
करणे, या योजनेअंतर्गत सी.सी.टी.व्ही (०.0.1.४.) यंत्रणा कारागृहांमध्ये कार्यान्वित करणे 
अत्यंत महत्वाचे व आवश्‍यक असल्याने राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहांकरिता सी.सी.टी.व्ही. 
(C.C.T.V,) कॅमेरे बसविण्यासाठी व मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे 
मध्यवर्ती कारागृह व येरवडा मध्यवर्ती कारागृहांसाठी X-RAY BASED FULL HUMAN 
BODY SCANNER सुरक्षा उपकरणे खरेदीकरण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव वाचा क्र.१ अन्वये शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर सुरक्षा उपकरणे खरेदी प्रस्तावांस 
दिनांक १०.११.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत तुरुंग उपविभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये 
सी.सी.टी.व्ही. (C.C.T.V.) कॅमेरे व X-RAY BASED FULL HUMAN BODY SCANNER 
बसविण्यासाठीच्या खरेदी प्रस्तावांस प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 


राज्यातीळ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. CCTV) कॅमेरे 
बसविण्यासाठी रु.१४,४४,७१,२७६/- व X-RAY BASED FULL HUMAN BODY 
SCANNER बसविण्यासाठी &.8,92,00,000/- असे एकूण रु.२३,५६,७१, २७६/- (अक्षरी 
रुपये तेवीस कोटी छप्पन्न लक्ष एकाहत्तर हजार दोनशे शहात्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या सुरक्षा 
उपकरणांच्या खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


रः सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस- 
२०१/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ व शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने 
विहित पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. तसेच 
CCTV कॅमेरे खरेदी करतांना गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/ 
पोल-३, दिनांक ९.१.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करावा. 


३. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१०१) 
तुरुंग (००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (योजनांतर्गत योजना) 
(२०५६ ०२२२) 42- यंत्र सामग्री व साधन सामग्री, या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे 
मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १०२३/प्र.क्र. १४८ /तुरुंग-२ 


४. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& री 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१११३१६२१४०५२२९ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DN: 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047fSdeb85c95659ceb098e 


76eb25dd802b0518e7d63, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S AWA N T serialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F9601 
8A29CCAC79EC62AAFD247DECECE8, cn=SEEMA TUSHAR 
SAWANT 
Date: 2023.11.13 16:34:41 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई, 


. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०.संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२.कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


//*// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


